महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2023 
निधी वितरण.... 
कृषि विभाग (कृषि, फलोत्पादन व कृषि 
विद्यापीठे) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अंदाज-२०२३/प्र.क्र.४४/२-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक :- १३ एप्रिल, 2023. 


संदर्भः- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३. 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३ च्या अनुसूचीतील स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांस 
विधानमंडळाने मंजूरी दिली असून महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळी आहे आणि ते 
२०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४ दि. २९ मार्च, २०२३ 
यामध्ये प्रसिध्द केल्याचे संदर्भाधिन परिपत्रकात नमूद केले आहे. 
२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. डी-२, डी-३, डी-७ व डी-११ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज स्वीकृत केले आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकानुसार मंजूर केल्यानुसार कृषि विभागाच्या 
अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२३-२४ श्वेत पुस्तकाच्या आधारे या शासन निर्णयाद्वारे तरतुदींचे वितरण 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकास अनुसरून अनिवार्य खर्चांतर्गतच्या योजनांसाठी या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ७ मधील मंजुर तरतूदी स्तंभ क्र.५ मध्ये निर्देशित 
केलेल्या कार्यान्वयन/आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द करण्यात येतील. त्यांनी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींची तसेच प्रचलित नियम, अटी व ariel पूर्तता 
केल्यानंतर सन २०२३-२४ मधील नऊमाहीकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूदी ७०%च्या मर्यादेत विहित 
पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. अनिवार्य waits प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य, तसेच कृषि 
विद्यापीठांना सहायक अनुदाने आणि घरबांधणी अग्रीम आणि कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींतर्गत येणाऱ्या योजनांचे 
योजनानिहाय प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेश संबंधित कार्यासनांकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित 
झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी वितरण केले जाईल. 
३. अनिवार्य खर्चांतर्गत गौण बांधकामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी गौण बांधकामासाठी संबंधित 
यंत्रणेकडून प्रशासकीय मान्येतेचे आदेश शासनास प्राप्त झाल्यानंतरच सदर निधीचे वितरण केले जाईल. 
४. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे राज्यस्तरीय 
मंजूरी समितीच्या मान्येतेसाठी सादर करून केंद्र शासनाकडून सदर आराखडे मंजूर करून घेण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०२३/प्र.क्र.४४/२-ओ 


4, कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या १०० Cah राज्य पुरस्कृत योजनांकरीता ७० टक्‍क्‍यांच्या 
मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाचे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 

६. सन २०२३-२४ या वर्षासाठी वितरीत केलेल्या निधीच्या खर्चाचे प्रमाण नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
योग्यरित्या नियोजित करावे. याबाबतचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यावा व वर्षाच्या होवटच्या महिन्यात 
प्रमाणाबाहेर खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या हक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१३१२२७३८८६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SUHAS 


S U HAS MADHUSUDAN SAKPAL 


DN: CN = SUHAS MADHUSUDAN 
MADHUSUDAN 6overiientor mananasutan, 
OU = AGRICULTURE AND ADF 


SAKPAL DEPARTMENT 


Date: 2023.04.13 12:34:54 +05'30' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. आयुक्त (पशुसंवर्धन), TAMA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. AYA ARIA), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६. नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
७. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय ळेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१२. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०२३/प्र.क्र.४४/२-ओ 


२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. उप सचिव (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव, (अर्थसंकल्प-१३ व व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती, कार्यासन (२ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 
शासन निर्णय क्र.-अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४४/२-अ, दि. एप्रिल, 2023 सोबतचे परिशिष्ट 


(रू.हजारात) 


७० टक्केच्या मर्यादेत 


अ. क्र. ।मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | टप्प्याटप्प्याने वितरित 
करण्यात येणारी तरतूद 
& aaa 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ९७४०.०० ६८१८.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
२४०१ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन £09.00 49.00 
(दत्तमत) ६६७७०६१.०० ४६७३९४२.७० 
६६७७८६१.०० ४६७४५०२.७० 
विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये १२३१४०६४.०० ८६१९८४४.८० 
जिल्हा कृषि कार्यालये ८८११५३.०० ६१६८०७.१० 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने १४१३४५५.०० ९८९४१८.५० 
संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेवरील खर्च १२४.०० ८६.८० 
तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र ५०७६३८.०० ३५५३४६.६० 
बीज,रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २९१९९१.०० २०४३९३.७० 
कृषि विषयक माहिती पथक १२९४३.०० ९०६०.१० 
शेतकरी मासिक ३९३४०.०० २७५३८.०० 
वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात 
भी त १२७६८९.०० ८९३८२.३० 
संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने ७७१३७५.०० ५३९९६२.५० 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 


प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान 


दत्तमत 


२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण 


२०००००००.०० 
200000,00 
¢00,00 


8323&C33.00 


4¥000000,00 
१४००००.०० 


५६०.०० 
३०२६५७८३.१० 


४३२३७६३३.०० 


३०२६६३४३.१० 


२४०२- मृद व जलसंधारण 


मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा 


२४०२- मृद व जलसंधारण एकूण 


२४०२ 0032 


कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३१४७३५.०० 
३१४७३५.०० 


२२०३१४.५० 
२२०३१४.५० 


७० टक्केच्या मर्यादेत 


मागणी क्र. डी-३ एकूण- 


वका a 
२५77 कृषिविषयक ee रकन fe 


943098 20.00 
५८९२३४९५.०० 


८००.०० 


१०७६०३४८.९० 
४१२४६४४६.५० 
५६०.०० 


अ. क्र. ।मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | टप्प्याटप्प्याने वितरित 
करण्यात येणारी तरतूद 
| कफ erga सेवन बहे कामा 
[विकसन ae ee 
१६ डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ ।|उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ५२२६९७४.०० ३६५८८८१.८० 
१७ | डी-३ ।|डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५००३४ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी २०५८५१६.०० १४४०९६१.२० 
१ट डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ३९०४५९५.०० २७३३२१६.५० 
१९ डी-३ |वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठालळा सहायक अनुदान 2894 ००५२ fou विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी ३४६५१७१.०० २४२५६१९ .७० 
डी-३ ।महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक २४१५००६१ ।कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३७८१८.०० २६४७२.६० 
२४१५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण १४६९३०७४.०० १०२८५१५१.८० 
०३ पशुसंवर्धन 
डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५०१९७ fsa विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ५११४९.०० ३५८०४.३० 
डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ६५२६३.०० ४५६८४.१० 
डी-३ |वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ feu विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २१९८९.०० 94382.30 
२४१५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १३८४०१.०० ९६८८०.७० 
०४ दुग्धव्यवसाय 
डी-३ [दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ ।|आयुक्‍्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १६३९२.०० ११४७४.४० 
डी-३ |दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ ।|आयुक्‍्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १७०६७.०० ११९४६.९० 
२४१५ - ०४ दुग्धव्यवसाय एकूण ३३४५९.०० २३४२१.३० 
०५ मत्सव्यवसाय 
डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी २४८९९४.०० १७४२९५.८० 
डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५०२६८ = | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २७३९.०० १९१७.३० 
२४१५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण २५१७३३.०० १७६२१३.१० 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या 
डी-३ अंशदानाची ह 2894 १०१२ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ६७३५७.०० ४७१४९.९० 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या रकमेइतकी समतुल्य 
डी-३ अंशदानाची ्ि रद a g 2894 9029 feu विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ७८६६३.०० ५५०६४.१० 
अंशदानाची रक्कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या 
३० een च agen वशद गाची ® ae ae उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी ६३४५१.०० ४४४१५.७० 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या रकमेइतकी 
३१ anqea sierra 3 ieee en संदायिक ‘ उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ४५७८९.०० ३२०५२.३० 
ल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
[| २५५२६०.०० १७८६८२.०० 


५८९२४२९५.०० 


४१२४७००६.५० 


७० टक्केच्या मर्यादेत 


अ. क्र. [मागणी क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष  ।नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | टप्प्याटप्प्याने वितरित 
करण्यात येणारी तरतूद 
| | डी-७ | २७०२ लहान बांधकामे 
डी-७ |अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिदेडान प्रक्षेत्रे २७०२१९३३ | pil आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६३००.०० ४४१०.०० 
सचिवालय ee अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१ ०६७२ पतात साय मंत्रालय, मुंबई २४९९७२.०० १७४९८०.४० 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, , मुंबई, 
[| २५६२७२.०० १७९३९०.४० 
| | डी-११ | ६२१६ गृहनिर्माणासाठी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
वा उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
३४ | डी-११ |कृषि विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम ६२१६ ०२०१ १००४३.०० ७०३०.१० 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 
कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३५ | डी-११ शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे ७६१० aa 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
३६ | डी-११ Jar बांधणी अग्निमे ७६१० ०२११ १९९१००.०० १३९३७०.०० 
३७ | डी-११ |मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ३३५०.०० २३४५.०० 
३८ । डी-११ |इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २५.०० १७.५० 
३९ | डी-११ ।संगणक खरेदी aha ७६१० १९२२ १५००.०० १०५०.०० 
एकूण ७६१० २०३९७५.०० १४२७८२.५० 
डी-११ एकूण २१४०१८.०० १४९८१२.६० 
दत्तमत ५९४०३५२५.०० ४१५८२४६७.५० 
एकूण अनिवार्य भारित ८००.०० ५६०.०० 


एकूण 


५९४०४३२५.०० 


४१५८३०२७.५० 


